शासकीय कर्मचा-यांच्या वैद्यकीय 
खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या मंजुरीबाबत.... 
प्रतिपुर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व 
मंजूरीच्या अधिकारांत सुधारणा 
करण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: वैखप्र-२०२३/प्र.क्र.११/आ्षेप्र) 
तिसरा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: १३, मार्च, २०२३ 


वाचा:- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय ,क्र.वैखप्र-२०१६/प्र.क्र.१६/२०१६राकावि-२, 
दिनांक १६मार्च, २०१६. 
२)जलसंपदा विभाग शासन निर्णय, क्रमांक: वैखप्र-२०१९/प्र.क्र.८३/२०१९/आओक्षेप्र) 
दि.०६ सप्टेंबर,२०१९ 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांक-२०२२/प्र.क्र.१२०/राकावि-२, 
दि.१७ जानेवारी, २०२३ 

शासन परिपत्रक:- 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, दिनांक १६ मार्च,२०१६ नुसार शासकीय 
कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ मधील 
तरतूदीच्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रिय कार्यालयातील वर्ग-१ ते ४ च्या 
अधिकारी/कर्मचा-यांची वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या मंजूरीची क्षेत्रिय कार्यालयांच्या अधिकारीते 
बाहेरील तसेच विशेष बाब प्रकरणे मंजूरीसाठी शासनाकडे सादर करण्यात येतात.त्यानुसार 
सं.क्र.२ वरील दि.०६सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीच्या मंजूरीचे 
वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 
२. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक ३ येथील दि.१७ जानेवारी,२०२३ च्या 
शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागप्रमुख, रुपये ५,००,०००/-(अक्षरी रुपये पाच 
लक्ष) वरील प्रकरणे, विभागप्रमुख रुपये ३,००,०००/-(अक्षरी रुपये तीन लक्ष) वरील परंतु रुपये 
५,००,०००/-(अक्षरी रुपये पाच लक्ष )पर्यंतची प्रकरणे, प्रादेशिक विभागप्रमुख रुपये ३,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये तीन लक्ष )पर्यंतची प्रकरणे यांच्या स्तरावर मंजुरी देण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित 
झाला आहे. सदर शासन निर्णय शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
३. उपरोक्त शासन निर्णयातील, परिच्छेद ४ मध्ये नमूद केल्यानुसार जलसंपदा विभागांतर्गत 
क्षेत्रिय कार्यालयांमध्ये अधिकारी/कर्मचा-यांच्या निव्वळ वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वैखप्र-२०२३/प्र.क्र.११/ओ्षेप्र) 


मंजूरीकरिता विभागप्रमुख व प्रादेशिक विभाग प्रमुख शासन निर्णय क्रमांक: वैखप्र-२०१९/प्र.क्र.८३/२०१९ 
aay) दि. ०६.०९.२०१९ अन्वये घोषित करण्यात आळे आहेत. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
दि.१७.०१.२०२३ च्या शासन निर्णया नुसार खालीलप्रमाणे विहित केलेल्या वित्तीय मर्यादेत वैद्यकीय खर्च 
प्रतिपूर्तीचे अधिकार प्रदान करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | सक्षम प्राधिकारी | सक्षम प्राधिकाऱ्याचे पदनाम शा.नि. सा.आ.वि. 
दि. १७/१/२०२३ 
नुसार अधिकार 
हिं . | मंत्रालयीन अ.मु.स/प्रधान सचिव/सचिव/जलसंपदा विभाग, रु.५,००,०००/- 
प्रशासकीय मंत्रालय, मुंबई (अक्षरी रुपये पाच 
विभाग प्रमुख लक्ष) वरील प्रकरणे. 
२ विभाग प्रमुख १) महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, रुपये ३,००,०००/- 


जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, नाशिक (91135) | (अक्षरी रुपये तीन 
२)सर्व कार्यकारी संचालक ५ पाटबंधारे महामंडळे | लक्ष) वरील परंतु 
३)सर्व मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता तथा मुख्य | रुपये-५,००,०००/- 


प्रशासक (अक्षरी रुपये पाच 
४)मुख्य अभियंता(विद्युत),जलविद्युत,मुंबई लक्षपर्यंतची 
५)मुख्य अभियंता(यांत्रिकी),नाशिक प्रकरणे. 


६)मुख्य अभियंता (स्थापत्य),जलविद्युत प्रकल्प, 
गुणनियंत्रण, पुणे. 


३. प्रादेशिक विभाग | सर्व अधीक्षक अभियंता/अधीक्षक अभियंता व | रुपये-३,००,०००/- 


प्रमुख सहसंचालक (अक्षरी रुपये तीन 
लक्षोपर्यंतची 
प्रकरणे. 

४. विभाग प्रमुख व | शासनाच्या थेट नियंत्रणाखालील कार्यालये रुपये-५,००,०००/- 
प्रादेशिक विभाग (अक्षरी रुपये पाच 
प्रमुख लक्ष पर्यंतची सर्व 

१)मुख्य अभियंता तथा प्रकरणे 


मुख्य लेखापरीक्षक, औरंगाबाद 
jane अभियंता, पाटबंधारे संशोधन विकास 
संस्था, पुणे. 
३)अधीक्षक अभियंता,दक्षता पथक, 
पुणे/ठाणे/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती 
४)अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद 
कक्ष, पुणे 
५) अधीक्षक अभियंता तथा सचिव, आंतरराज्य 
नियंत्रण मंडळ, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वैखप्र-२०२३/प्र.क्र.११/आक््षेप्र) 


8. 


शासन याद्वारे असे निर्देश देत आहे की, वर नमूद केल्याप्रमाणे विभागप्रमुख, प्रादेशिक विभाग प्रमुख 


यांच्या स्तरावर प्रकरणांना मंजूरी देताना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल ) नियम,१९६१ व 


त्यांनतर वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदी काटेकोरपणे तपासून मंजूरी देण्याची 


जबाबदारी संबंधित प्राधिका-यांची राहील. 


षु 7 


हा शासन निर्णय प्रलंबित प्रकरणांनादेखील लागू करण्यांत यावा, मात्र यापूर्वीची निर्णयीत ठरलेली 


प्रकरणे पुन्हा सुरु करण्यांत येऊ नयेत. 


द. 


७. 


सदरचे परिपत्रक आपल्या अधिनस्त सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या निदर्शनास आणून द्यावे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यास आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३१३१४५२११९१२७ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे चे राज्यपाल यां आदेशानुसार सार नावाने 
महाराष्ट्राच राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावा ANIL VITTHAL 


DEOKATE set rons ae 
(अनिल देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१.अ.मु.स (GR), ard स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२.सचिव (लाक्षेवि),यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
३.सचिव (प्रकल्प व समन्वय), यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४.महासंचाळक,संकल्पन ,प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा नाशिक. 
५.सर्व कार्यकारी संचालक, ५ पाटबंधारे महामंडळे, जलसंपदा विभाग. 
६.जसंविच्या अधिपत्याखालील सर्व मुख्य अभियंते. 
७.सचिव, महाराष्ट्र मध्यप्रदेश आंतर राज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर. 
८.अधीक्षक अभियंता, राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक/अधीक्षक अभियंता, 
कृष्णा पाणी तंटा लवाद कक्ष, पुणे/ अधीक्षक अभियंता व सचिव, महाराष्ट्र मध्यप्रदेश 
आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर. 
९. सर्व अधीक्षक अभियंता तथा परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, ठाणे/पुणे/नागपूर/ 
औरंगाबाद /अमरावती. 
१०.सार्वजनिक आरोग्य विभाग, राकावि/२,गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
मंत्रालय, मुंबई, यांना माहितीस्तव 
११. आक्षषेप्र) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


